राज्यातील आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या 
विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी गठीत 
केलेल्या समितीचे अध्यक्ष यांना मंत्री पदाचा दर्जा 
देणे तसेच मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्षांना द्यावयाच्या 
सेवा सुविधांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१(भाग-१/का.०९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शासाउ- १०.१०/प्र.क्र.९६/१०/साउ, दि. १३ मार्च, २०१२ 
२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र. एबावि-२०१२/प्र.क्र.०१/का-६, 
दि. २८ जानेवारी, २०१९ 
३. शासन निर्णय समक्रमांक, दि. २८ मे, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मा. श्री. विवेक 
पंडीत, माजी विधान सभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली वाचा येथील क्रमांक २ अन्वये समिती गठीत करण्यात 
आली आहे. तसेच, वाचा येथील क्र. ३ अन्वये दिनांक २८ मे, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. श्री. विवेक 
पंडीत महोदयांना राज्यमंत्री दर्जा प्रदान करुन तद्‌नुषंगिक सेवा सुविधा अनुज्ञेय करण्यात आल्या आहेत. 

आता सदर सदर सायितीच्या अध्यक्षपदी या. श्री. विवेळ पंडीत यांची नियुक्ती कायम ठेवून त्यांना 
राज्यमंत्री ऐवजी TAT पदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे सदर अनुषंगाने वाचा येथील क्रमांक ३ 
येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती . 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मा. श्री. विवेक 

पंडीत, माजी विधान सभा सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली वाचा येथील क्रमांक २ अन्वये समिती गठीत करण्यात 
आली आहे. तसेच, वाचा येथील क्र. ३ अन्वये दिनांक २८ मे, २०१९ रोजीचे शासन निर्णयान्वये मा. श्री. विवेक 
पंडीत महोदयांना राज्यमंत्री दर्जा प्रदान करुन तद्‌नुषंगिक सेवा सुविधा अनुज्ञेय करण्यात आल्या आहेत. आता 
सदर झासन निर्णय अधिक्रमित करुन मा. श्री. विवेक पंडीत महोदयांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून मंत्री 
दर्जा देण्यात येत असून त्यांना वाचा येथील क्रमांक १ नुसार खालील प्रमाणे सेवा सुविधा अनुज्ञेय असतील- 
अ.क्र सोयी सुविधा अनुज्ञेयता 

| मानधन रु. ७,५००/- दरमहा 

२  । निवासी दूरध्वनीवरील खर्च प्रति माह रु. ३०००/- पर्यंतच्या खर्चाची प्रतीपूर्ती 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१(भाग-१)/का.०९ 


३ 


कार्यालयीन कामासाठी वाहन 
सुविधेवरील खर्च 


आओ प्रशासकोय विभागाने वाहन सुविधा चालकासह 
उपलब्ध करून दिल्यास इंधन व तेलावरील खर्च प्रतीवर्ष रू. 
७२,०००/- पर्यत मर्यादित अनुज्ञेय राहिल. 
किंवा 

ब) अध्यक्षांना स्वतःचे वाहन (खाजगी वाहन चालकासह), 
समितीच्या कामकाजासाठी वापरण्यास अनुज्ञेय असेल, 
यासाठी त्यांना दरमहा रु.१०,०००/- देय राहतील. 

किंवा 
क) वरील (अ) किंवा (ब) प्रयोज्य नसल्यास, राज्य शासनाने 
जी वाहने शासकीय कार्यालयासाठी खरेदी करण्यास 
अनुज्ञेयता दिळेली आहे त्या बनावटीची वाहने निविदा पद्धतीने 
दर मागवून त्या दराने दर साल १०,००० कि.मी.च्या प्रवासाच्या 
मर्यादेत भाड्याने घेता येतील 

मात्र 

ड) वरील पर्यायांपैकी एका वर्षी एकच पर्याय अनुज्ञेय राहील. 
कोणत्याही परिस्थितीत त्यात बदल होणार नाही. 


समितीच्या बैठकीनिमित्त 
राहण्याची सोय व किरकोळ बाबी 
प्रित्यर्थ करावयाचा खर्च 


अ) मुंबई येथे रु.७५०/- प्रतिदिन 
ब) नागपूर, औरंगाबाद, पुणे व नाशिक येथे रु.५००/- प्रतिदिन 
क) राज्यातील इतर ठिकाणी रु.३५०/- प्रतिदिन 


प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 


अ) समितीच्या कामासाठी अनुज्ञेय वाहन सुविधे व्यतिरिक्त 
प्रवासासाठी शासनाच्या सचिव दर्जाच्या अधिकारी यांना शासन 
निर्णय, वित्त विभाग प्रवास-१०.१० /प्र.क्र.२/सेवा -५, दि. 
०३/०३/२०१० मधील परि क्र. ४ नुसार लागू असलेला 
प्रवासभत्ता व परि क्र. ९ नुसार लागू असलेला दैनिक भत्ता 
अनुज्ञेय राहील 

ब) हे भत्ते समितीच्या बैठकीचा दिवस तसेच त्या बैठकीसाठी 
केलेल्या प्रवासापुरतेच मर्यादित राहील. 

क) समितीच्या बैठकीस हजर राहण्याप्रित्यर्थ वरील अ.क्र. ४ 
नुसार संबंधित प्रशासकिय विभागाने राहण्याची, जेवणाची सोय 
पुरविली असेल अथवा त्यासाठी खर्च केळा असेळ तर 
अध्यक्षांना देय दैनिक भत्याचे दर हे शासन निर्णय वित्त विभाग- 
क्रमांक टि. आर. ए. १०७७/१५६/सी/एसईआर ५, दि. 
११/०८/१९७७ च्या परि. १२ प्रमाणे परिगणीत होतील 


सहायक कर्मचारी वृंद 


कार्यालयीन कामकाजासाठी शासनातील सचिव दर्जाच्या 
अधिका-यास अनुज्ञेय असलेल्या दर्जाचा (9) एक स्वीय 
सहाय्यक, (2) एक लिपिक व (३) एक शिपाई यांची सेवा 
प्रशासकिय विभागाच्या कर्मचा-यांमधून उपलब्ध करुन घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१(भाग-१)/का.०९ 


७ । दौ-यातील सुविधा समितीच्या कामाकरिता दौ-यावर असल्यास शासकिय 
विश्रामगृह येथे निवासाची व्यवस्था अनुज्ञेय राहील व 
उपलब्धतेनुसार डी. व्ही. वाहन पुरविण्यात येईल. डी. व्ही 
उपलब्ध नसल्यास इतर शासकीय वाहन जिल्हाधि-यांकडून 
पुरविळे जाईल. सदर निवास व परिवहन व्यवस्थेबाबतची 
प्रतिपूर्ती आदिवासी विकास विभाग करेल. 


८ | निवासस्थान समितीच्या अध्यक्षांना भाड्याने किवा शासकिय इमारतीमध्ये 
निवासस्थान उपलब्ध करुन देता येणार नाही. 
९ । कार्यालयीन जागा आदिवासी विकास विभागाकडून कार्यालयाकरीता 


उपलब्धतेनुसार जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
शि o | शासकिय समारंभातील स्थान शासकीय समारभांच्या वेळी मंत्र्याच्या नंतरचे स्थान 


राहील. 
शि १ | वाहनावर राष्ट्रध्वज लावणे लावता येणार नाही 
१२ | अंगरक्षक,निवासी पोलीस, अनुज्ञेय नाही. 
दूरध्वनीचालक, एस्कॉर्ट व 
मानवंदना 


२. मा. श्री. विवेक पंडीत यांना मंत्री पदाचा दर्जा प्रदान करण्यात आल्याने, त्यासाठी द्यावयाच्या सोईसुविधा 
यावर होणारा खर्च आदिवासी विकास विभागाच्या उपलब्ध निधीतून अदा करण्यात येईल. 


Qe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१००३१८५९३९१४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास मंत्रालय, मुंबई 

मा. . मंत्री/राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. श्री. विवेक पंडीत, अध्यक्ष, आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती, मुंबई. 


AY 


3 


०9८ 
~~ So << SS SS ८ 


& 
9 
८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.३१(भाग-१)/का.०९ 


९) मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
qo) प्रधान सचिव विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
११) अपर मुख्य सचिव(वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१६) प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१९) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१) सचिव महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 
२३) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
२४) आयुक्त, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 
२५) आयुक्‍त, महिला व बालविकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२६) महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी, मंत्रालय, मुंबई 
२७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य जीवनउन्नत अभियान (MSRLM) 
२८) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
२९) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
३9० सर्व जिल्हाधिकारी. 
३१) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
३२) सर्व महानगरपालिका आयुक्त, महानगरपालिका, 
33) सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बालविकास विभाग. 
३४ Ud प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
३५) सर्व महिला व बालविकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
३६) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण / आदिवासी) 
३७) सर्व मुख्यधिकारी, नगरपालिका. 
३८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
३९ 


०9८ 
0 
>> :- << >. 4 SS 32 :-- 5-८ 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार 

आदिवासी विकास विभागातील सर्व कार्यासने 
निवडनस्ती कार्यासन -९. 


४१ 
४२ 
83 
OB 


महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता बालआरोग्य व पोषण मिठान, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


